Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


................ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १२]] 


९ , २०१९ / वैशाख १९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २, 

किंमत : रुपये ५५.०० 


. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . 

केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ५८ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ क्र . १११५/ प्र. क्र . ८८ / का . ५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५. 


क्रमांक सामान्य - कक्ष-९ - कावि - ३०२-२०१९ . - 


मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , विकाअ- क्र . १११५- प्र.क्र.८८ 
का.५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यासोबत जोडलेल्या अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षकिंवा 
विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनाला विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही 
मुदत संपताचकिंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका - यांची राहील . 


२ . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन 
करू नये तसेच परिशिष्ट “ ५ ” मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रावर जर “ सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरिता “ विशेष कार्यकारी अधिकारी ” म्हणून 
साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात 
आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( दोन ) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


करून घ्यावा . 


३. नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसील कार्यालयाकडून उपलब्ध 

तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्रांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्यावेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी 
संबंधित पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक /जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 
ना .- एक -१ ( १५३२ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मे ९, २०१९/ वैशाख १९ , शके १९ ४१ 


४ . 


या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त /जिल्हाधिकारी /पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्त करावी. 

५ . या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवा ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

६ . प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे . 


नागपूर जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण व डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर समाजभुषण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 

अधिकारी पदावर नियुक्ती करीता पात्र उमेदवाराची यादी. 


अ . क्र . 
( १ ) 


संबंधित व्यक्तीचे नाव 

( २ ) 
श्री . हंसराज चंद्रभानजी मेश्राम 
श्री . भाऊराव बाजीराव लोखंडे 


संबंधित व्यक्तीचा पत्ता 

( ३ ) 
रा . ९ ६ बी / मानवनगर नारी रोड , नागपूर . 
रा.६६४ , वैशाली वन मॉडेल टाउन , इंदोरा 


१ 


२ 


चौक , नागपूर . 


अश्विन मुद्गल , 


नागपूर : 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

नागपूर . 


दिनांक २७ एप्रिल २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI 
BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


